महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: मबाआ-२०१९/ प्र.क्र. 49/ का-७ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ६ जून, २०१९ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या.१२ 
दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ 
२ महिला व बाळ विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: मबाआ २०१८/प्र.क्र.१६६/ कार्या-७ 
दिनांक १ जून, २०१९ 


आदेठा 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील श्री.डी.व्ही.देसावळे, उपआयुक्त (नियंत्रण मंडळ) हे दिनांक 
३१.५.२०१९ रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे रिक्‍त झालेल्या १) 
सहआयुक्त, महिला व बाल विकास SYA, ARTS राज्य, पुणे २ उपआयुक्त (नियंत्रण मंडळ), महिला व 
बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 3) उपआयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास 
आयुक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार खालील प्रमाणे या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सोपविण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नाव व मूळ पदनाम अतिरिक्त कार्यभाराचे कार्यालय व पदनाम 
ia . | श्री.आर.एस.पाटील, उपआयुक्त (बाल सह आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास 
विकास), आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२.  श्री.बी.एल.मुंढे, उपआयुक्त (प्रशासन), उपआयुक्त (महिला विकास), महिला व 
(अति.कार्यभार उपआयुक्त (प्रशिक्षण) बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 
३. | श्री.पी.बी.शिर्के, बाळ विकास प्रकल्प उपआयुक्त (नियंत्रण मंडळ), महिला व 
अधिकारी (न), पुणे क्र.२ बाल विकास आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 
०२. सदर पदावर नियमित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यावर अथवा अतिरिक्त कार्यभार अन्य 


अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्यानंतर प्रस्तुतचा अतिरिक्‍त कार्यभार आपोआप संपुष्ठात येईल. सदर आदेश त्वरीत अंमलात 
येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०१९/ प्र.क्र. ५१/ का-७ 


03. 


सदर शासन Bay महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६०६१७०१०३८२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रती, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Rajendra Tanaji 
Bhalwane 


Digitally signed by Rajendra Tanaji Bhal 
ht We d Child 

Devel dd -M hi 
2.5.4.20=38d121bf4a170d16dacf98520f0ac4455 1976931d2758148 
24d 1fb27b9df, 

I Number=badfcOdaa40cc485400aad9ceabcd5 1 4095659a6cdfac8 
568155 18dcd188c23: Rajendra Tanaji Bhalwane 
Date: 2019.06.11 15:00:00 +05'30' 


(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
. मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई 
. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास, (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 

. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

९. 


सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 


१०. निवडनस्ती ,कार्यासन ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


